श्री. संतोष मन्मथ सरडे, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
सोलापूर या Rat पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : अतिका-३१२३/प्र.क्र.२७९/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन (नियम), १९८१, नियम ५६. 
२) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र.एस आरव्ही-२०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, 
दि.५.९.२०१८. 
३) शासन आदेशा, अ.ना.पु.वग्रा.सं.वि., क्र. तक्रार-४३२३/प्र.क्र.२७२/ना.पु.१५, 
दि.१८.१०.२०२३. 
8) श्री. संतोष सरडे, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुकत कार्यालय, पुणे यांचा अर्ज, 
दि.२५.१०.२०२३. 


AIR आदेठा 


१. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन आदेश, दि.१८.१०.२०२३ अन्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर या 
Rea पदाचा श्री. सुमित शिंदे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर यांच्याकडे प्रशासकीय कारणास्तव 
पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात आळेला अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात येत 
आहे. 
२. संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.५.९.२०१८ अन्वये अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना व तरतुदी विचारात घेऊन श्री. संतोष मन्मथ सरडे, 
तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्याकडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर या 
रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील शासन आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 
३. श्री. संतोष मन्मथ सरडे, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांनी जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी, सोलापूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ धारण करावा. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०२१६०६४६९००६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 
CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86c1e7844a91 135f45e7219341 1 1ca2b5dc8481b51e9 
6a79000aeea1e91208fb, postalCode=400032, ‘Maharashtra, 


RAVI N D RA PA T | L 8E2CF7F99A7E33F6 152BFFOB34255DD63550B3 
7C8FBBB9A98CEE4ECD4336F598, cn=ASMITA RAVINDRA PATIL 


2023.11.02 16:06:33 +05'30' 


(अस्मिता पाटिल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) श्री. सुमित शिंदे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर. 
) श्री. संतोष मन्मथ सरडे, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
(अ.क्र.१व २ यांना उप आयुक्‍त (पुरवठा), पुणे विभाग, पुणे यांच्यामार्फत). 


शासन आदेश क्रमांकः अतिका-३१२३/प्र.क्र.२७९/ना.पु.१५ 


प्रत :< 
१) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव,अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
४) जिल्हाधिकारी, पुणे/सोलापूर. 
५) उप आयुक्‍त (पुरवठा), पुणे विभाग, पुणे . 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई /नागपूर. 
७ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
९) सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ना.पु.१२,१३,१६-अ, १६-ब, १७,२१, 


२२,२३,२७,२८,३१, संगणक कक्ष, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


